भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेतील 
उपसंचालक (गट-अ) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची तात्पुरती अंतिम ज्येष्ठतासूची 
(दि.०१ जाने, २०१९ ते दि.०१ जाने, २०२१) 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-२०१८/प्र.क्र.२३२/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई- Yoo ००१ 
तारीख: १४ ऑक्टोंबर, २०२१ 


वाचा : 

१) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, 

दिनांक १३ जुले, २०२१ 

२) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, 
दिनांक २१ जून, २०२१ 
शासन परिपत्रक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना-२०१/प्र.क्र.२३२/ पापु- 
१५(१), दिनांक २९ जून, २०२१ 
शासन परिपत्रक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना-२०१/प्र.क्र.२३२/ पापु- 
१५(२), दिनांक २९ जून, २०२१ 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक: एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दिनांक २१ ऑक्टोबर, २०११ 
महाराष्ट्र नागरी सेवा(जेष्ठतेचे विनियमन) (सुधारणा) नियम १९८८ क्र. एसआरव्ही- 
१०८६/२७७६/प्र.क्र.५/८७/बारा, दिनांक २३ सप्टेंबर, १९८८. 
शासन परिपत्रक: 

सामान्य प्रशासन विभागाने शासन सेवेतील अधिकारी/ कर्मचारी यांची प्रत्येक वर्षी 
ज्येष्ठतासूची तयार करणे व प्रसिध्द करणे यासाठी संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन परिपत्रक व 
संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन अधिसूचना यानुसार सर्वकष धोरण जाहीर केले आहे. भूजल 
सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील “उपसंचालक” संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१५ ते दिनांक 
०१/०१/२०१८ या कालावधीची सामायिक अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील शासन 
परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे तसेच दिनांक ०१/०१/२०१९ ते दिनांक ०१/०१/२०२१ 
पर्यंतची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द 
करण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भाधीन क्रमांक ५ येथील शासन निर्णय मध्ये 


३ 


— 


8 


— 


— 


५ 


& 


nS 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-२०१८/प्र.क्र.२३२/ पापु-१५ 


दिलेल्या सूचनांनुसार उपसंचालक पदाच्या सन २०१८, २०१९ व सन २०२० च्या निवडसूचीत 
समाविष्ट झालेल्या अधिकाऱ्यांची नावे अंतर्भूत करून भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील 
“उपसंचालक” संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१९, दिनांक ०१/०१/२०२० व दिनांक ०१/०१/२०२१ 
रोजीची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची व त्यासंदर्भात आक्षेप विचारात घेऊन 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन परिपत्रक व संदर्भाधीन क्रमांक २ 
येथील शासन अधिसूचना यामध्ये दिलेल्या सूचनांनुसार “उपसंचालक” संवर्गाची ज्येष्ठतासूची 
तात्पुरत्या स्वरुपात अंतिम करण्यात येत आहे. सदर ज्येष्ठतासूची या परिपत्रकासोबत जोडपत्र-अ 
म्हणून जोडण्यात येत आहे. 


सदर ज्येष्ठतासूची मा. सर्वोच्च न्यायालय येथे प्रलंबित विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. 
२८३०६/२०१७ मधील निकालाच्या अधीन राहतील. 


जेष्ठता सूचीमधीलळ अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर नमूद केलेला जेष्ठता दिनांक उपसंचालक 
संवर्गातील जेष्ठता निश्चित करण्यासाठी विचारात घेण्यात येईल. इतर कोणत्याही आर्थिक 
फायद्यासाठी तो दिनांक गृहीत धरला जाणार नाही. 


आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, भूजल भवन, शिवाजीनगर, पुणे यांना 
कळविण्यात येते की, सदर परिपत्रक हे यासोबतच्या ज्येष्ठतासूचीत समाविष्ट असलेल्या व आपल्या 
विभागात कार्यरत असलेल्या, यंत्रणेच्या अधिनस्त कार्यालयात कार्यरत असलेल्या, सेवेतून सेवानिवृत्त 
झालेल्या तसेच यंत्रणेच्या आस्थापनेवरुन प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अथवा अन्य मार्गाने संवर्ग 
बदललेल्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२११०१४१६२१५१६७२८ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Ganesh Nivrutti Pawar 

a al e S h DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=Water Supply And 
Sanitation Department, 


e e postalCode=400032, st=Maharashtra, 
N | V i U tt | 2.5.4.208050१61881424202121८80९0020 
e917ffalef512d7e8fa2e49d93adbb5ad352, 
seriaINumber=1325a2533f628572438b5fb 
711c805de49788678b9701 5bb0cac990e3 


2 ठे W a i 375423, cn=Ganesh Nivrutti Pawar 
¥ Date: 2021.10.14 17:51:09 +05'30' 
(गश]ा पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, शिवाजीनगर, पुणे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-२०१८/प्र.क्र.२३२/ पापु-१५ 


२. उप सचिव (कार्यासन -92), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

४. प्रशासन अधिकारी, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (संचालनालयामार्फत) 

५. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे (सवी. 
(संचालनालयामार्फत) 

६. निवड नस्ती (कार्यासन पापु-१५), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्र.आपना-२०१८/प्र.क्र.२३२/पापु-१५, दिनांक: १४ ऑक्टोंबर, 2029 सोबतचे परिशिष्ट-अ 
परिशिष्ट-अ 


भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील “उपसंचालक (गट-अ)” संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१ जानेवारी, 2098, दि.०१ जानेवारी, २०२०, 
व दि.०१ जानेवारी, २०२१ रोजीची तात्पुरती अंतिम ज्येष्ठतासूची. 


उपसंचालक संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१९ ची ज्येष्ठतासूची 


अ. | नियम शासकीय कर्मचाऱ्याचे | उपसंचालक | जन्म दिनांक । नियम ३(२)(अ) उपसंचालक yaa क्षणिक अर्हता 1 
क्र. | ३(२(बो नाव पदावर नुसार पदावर ज्येष्ठता दिनांक 
नुसार नियुक्तीचा उपसंचालक दिनांक / 
२०१९ मार्ग पदावर रुजू | ज्येष्ठतेचा मानीव 
मधील दिनांक दिनांक 
ज्येष्ठता 
क्रमांक 
१ | २ ३ | 8 4 द | ow ८ ९ FO ० Fa q 
' _ डा.आय.आय.शाह ०२ , | वि.जा. | १४ मार्च २००६ | ०८ मार्च २००६ । ३०एप्रिल, २०१९ | एम.एस.सी सह 
१९६१ (31) (भूगर्भशास्त्र) संचालक 
पी.एच.डी. पदावर तदर्थ 
(भूगर्भशास्त्र) पदोन्नती 
२ २ डा.एम.एस.देशपांडे नामनिर्देशन | ०६जुले, १९६३ | सर्वसा | ०२ जुले २००९ | ०२ जुले २००९ | ३१ जुले, २०२१ | एम.एस.सी टेक णं 
(उपयोजित भूशास्त्र) 
पी.एच.डी. 
३ ३ श्री.एम.एस.गजभिये oe १५ नोव्हे,१९६१ | अ.जा. | १० ऑग, २०१० | २१ जुलै २०१० | ३० नोव्हे, २०१९ | एम.एस.सी i | 
(भूगर्भशास्त्र) 
४ ४ डा.पी.एल.साळ | ०३नोव्हे, ११६३ | अ.जा. | ०९ डिसे, २०१५ | ०८ डिसें, २०१५ | 30 नोव्हे, २०२१ | एम.एस.सी शि 
(भूगर्भशास्त्र) 
पी.एच.डी. 
षु 4 डॉ. व्ही.के.पाखमोडे शि ३१ मे, १९६९ | इ.मा.व | ०२ जाने,२०१८ | ०१जाने,२०१८ | ३१ मे, २०२७ एम.एस.सी टेक शि 
(उपयोजित भूशास्त्र) 


पी.एच.डी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-२०१८/प्र.क्र.२३२/ पापु-१५ 


नि नि डा.प्रवीण विजय कथने | नामनिर्देशन | १९ सप्टेंबर, | सर्वसा | ११ जाने,२०१८ । १० जाने,२०१८ । ३० सप्टे, २०२५ | एम.एस.सी (टेक) 
१९६७ (इमाव) (डॉ.फिळलॉसाफी) 
पी.एच.डी.. 

9 9 श्रीम.बी.सी.मग्गीरवार | पदीन्नती १६ जून, १९७४ | इ.मा.व | ०२ एप्रिळ,२०१८ | 02 एप्रिल,२०१८ | ३० जून,२०३२ | एम.एस.सी 
(भूगर्भशास्त्र) 

उपसंचालक संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०२० ची ज्येष्ठतासूची 
अ. | नियम शासकीय कर्मचाऱ्याचे | उपसंचालक | जन्म दिनांक i नियम ३(२)(अ) उपसंचालक पेवानिवत्ती क्षणिक अर्हता 
क्र. | ३(२(बो नाव पदावर नुसार पदावर ज्येष्ठता दिनांक 
नुसार नियुक्तीचा उपसंचालक दिनांक / 
२०२० मार्ग पदावर रुजू | ज्येष्ठतेचा मानीव 
मधील दिनांक दिनांक 
ज्येष्ठता 
क्रमांक 
डा.एम.एस.देशापांडे एम.एस.सी 
(उपयोजित भूशास्त्र) 
पी.एच.डी. 

= > डा.पी.एल.साळवे नामनिर्देशन | ०३नोव्हे, १९६३ | अ.जा. | ०९ डिसे, २०१५ | ०८ डिसें, २०१५ | ३० नोव्हे, २०२१ | एम.एस.सी 
(भूगर्भशास्त्र) 
पी.एच.डी. 

३ ३ डॉ. व्ही.के.पाखमोडे गि ३१ मे, १९६९ | इ.मा.व | ०२ जाने,२०१८ | ०१ जाने,२०१८ | ३१ मे, २०२७ एम.एस.सी टेक 
(उपयोजित भूशास्त्र) 
पी.एच.डी. 

8 8 डॉ.प्रवीण विजय क गि १९ सप्टेंबर, | सर्वसा | ११ जाने,२०१८ | १० जाने,२०१८ | ३० सप्टे, २०२५ | एम.एस.सी (टेक) 
१९६७ (इमाव) (डॉ.फिलॉसाफी) 
पी.एच.डी.. 

4 4 श्रीम.बी.सी.मग्गीरवार a १६ जून, १९७४ | SATA | 02 एप्रिळ,२०१८ | 02 एप्रिळ,२०१८ | ३० जून,२०३२ एम.एस.सी 
(भूगर्भशास्त्र) 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-२०१८/प्र.क्र.२३२/ पापु-१५ 


उपसंचालक संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची ज्येष्ठतासूची 


अ. | नियम | शासकीय कर्मचाऱ्याचे | उपसंचालक | जन्म दिनांक i नियम 3Qye) | उपसंचालक पेवानिवृत्ती क्षणिक षि 
क्र. | ३(रॉ(बो नाव पदावर नुसार पदावर ज्येष्ठता दिनांक 
नुसार नियुक्तीचा उपसंचालक दिनांक / 
२०२१ मार्ग पदावर रुजू | ज्येष्ठतेचा मानीव 
मधील दिनांक दिनांक 
ज्येष्ठता 
क्रमांक 
| 9 | २ ३ | 8 | षु ६ | ow ८ ९ | | | 
¥ शि डा.एम.एस.देशपांडे | नामनिर्देशन | ०६जुले, १९६३ | सर्वसा | ०२ जुले २००९ | ०२ जुले२००९ । ३१ जुले, २०२१ | एम.एस.सी टेक शं 
(उपयोजित भूशास्त्र) 
पी.एच.डी. 
२ २ डा.पी.एल.साळ शि ०३नोव्हे, १९६३ | अ.जा. | ०९ डिसें, २०१५ | ०८ डिसे, २०१५ | ३० नोव्हे, २०२१ | एम.एस.सी णि 
(भूगर्भशास्त्र) 
पी.एच.डी. 
३ ३ डा. व्ही.के. ३१मे, १९६९ । इ.मा.व | ०२ जाने,२०१८ ,२०१८ | ३१मे, २०२७ एम.एस.सी 
(उपयोजित भूशास्त्र) 
पी.एच.डी. 
४ ४ डॉ.प्रवीण विजय कथने | नामनिर्देशन | १९ सप्टेंबर, | सर्वसा | ११ जाने,२०१८ | १० जाने,२०१८ | ३० सप्टे, २०२५ | एम.एस.सी (टेक) णि 
१९६७ (इमाव) (डॉ.फिलॉसाफी) 
पी.एच.डी.. 
षु षु श्रीम.बी.सी.मग्गीरवार ia १६ जून, १९७४ | इ.मा.व | 02 एप्रिल,२०१८ | 02 एप्रिल,२०१८ | ३० जून,२०३२ | एम.एस.सी शकि 
(भूगर्भशास्त्र) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


